महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप-१२१७/प्र.क्र.१६८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑक्टोंबर, २०१८ 


संदर्भ :- शासन आदेशा समक्रमांक दि.२७.०८.२०१८ 


आदेश 
संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये ७ कक्ष अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. सदर आदेशातील श्री. प्र. मा. वळंज यांच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव बदल 
करण्यात येत असून त्यांची सुधारीत पदस्थापना पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.- 


अ.क्र. | अवर सचिवांवे नाव | जाती | सध्याचा विभाग | अवर सचिव पदावर सुधारीत 
प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
पदस्थापना दिलेला 
विभाग 
| a | 2 3 8 4 & 
a श्री. प्रमा. वळंज । अजा ।सहकार, पणनव  ।कृषिव पदुम विभाग | सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 


२. ents आदेशातील उर्वरित अटी व शर्ती कायम राहतील. 

३. श्री. प्र. मा. वळंज यांचा दि.२७/०८/२०१८ ते आदेझाच्या दिनांकापर्यंतचा कालावधी हा सक्‍तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 
१९८१ च्या नियम ९(१४)(एफ) नुसार व शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतुदीनुसार 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने करावी. 

३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१००९१५१४२००३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan 
Bhimrao Gurav 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि. मंत्रालय, मुंबई 
) अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग व कृषि व पदुम विभाग 
मंत्रालय, मुंबई. 
५) सह / उप सचिव, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग व कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 
७ निवड नस्ती का.१४ 


